राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२४/प्र.क्र.०२/नोंदणी शाखा, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१५. 

२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी- 
२०१५/प्र.क्र.३१/नोंदणी शाखा, दिनांक ३ मार्च, २०१६. 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना:- 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.मांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ३०.१०.२०१५ नुसार विभागामार्फत राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग 
खरेदी समिती गठीत करणेबाबतचा शासन निर्णय दि.०३ मार्च, २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात 
आला होता. तथापि, विभागातील कार्यासनामार्फत वेगवेगळया खरेदी समित्या गठीत केल्याचे 
Pere आलेले आहे. प्रशासकीय विभाग स्तरावर एकच खरेदी समिती असणे आवश्‍यक 
आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग -४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये झासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीबाबत सुधारित नियम पुस्तिकेस मान्यता दिली आहे. सदर नियम 
पुस्तिकेत नमूद करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीनुसार खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सर्व 
प्रशासकीय विभागांनी राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती गठीत करावयाची आहे. 
त्यानुसार विभागातील कार्यालयामार्फत यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या खरेदी समित्या 
अधिक्रमित करुन विभागांतर्गत एकच खरेदी समिती गठीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग -४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या नियम पुस्तिकेत विहित 
केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार खरेदी प्रक्रिया हाती घेण्यासाठी परिच्छेद २.९.२ प्रमाणे अन्न, नागरी 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२४/प्र.क्र.०२/नोंदणी शाखा, 


पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी 
समिती गठीत करण्यात येत आहे.:- 


Oi . प्रधान सचिव / सचिव (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग) | अध्यक्ष 
(प्रशासकीय विभाग प्रमुख) 


२. | प्रस्तावातील संबंधित खरेदीदार विभाग / कार्यालयाचा खरेदी प्रक्रिया सदस्य सचिव 
हाताळणारा गट-अ दर्जापेक्षा कमी नसलेला ज्येष्ठ अधिकारी 


३. | ard संबंधित सह सचिव/उप सचिव सदस्य 


वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण । निमंत्रित 
विभाग ( लेखा व कोषागर संचालनालयातील गट-अ किंवा गट-ब 
दर्जाचा लेखाधिकारी) 


५. | उद्योग सह संचालक (भांख) / उद्योग संचाळनाळयाचा प्रतिनिधी निमंत्रित 
६. | अन्य विभागांकडून कोणताही निमंत्रित, आव्यकता असल्यास निमंत्रित 
तांत्रिक तज्ञ, आवश्‍यकता असल्यास निमंत्रित 


२. शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीच्या नियम 
पुस्तिकेतील तरतुदीनुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन खरेदी करावयाच्या 
बाबींसंबंधात सर्व निर्णय उक्त समितीला घेता येतील. खरेदीचे अंदाजित मूल्य रु.१०.०० लाख 
(रुपये दहा लाख फक्त) यापेक्षा कमी असेल तर विभाग प्रमुखाला खरेदीसंबंधी प्रशासकीय 
विभाग खरेदी समिती बैठक न बोलावता निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. 

३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग -४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ मधील परिच्छेद २.९.३ नुसार मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग खुद्द खरेदी समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


ate . | संबंधित विभागाचे सह सचिव / उप सचिव अध्यक्ष 

२. | उद्योग संचालनालयाचे प्रतिनिधी निमंत्रित 

३. | लेखा व कोषागारे संचालनालयाचे प्रतिनिधी सदस्य 

४. | संबंधित खरेदीदार विभागाचा खरेदी अधिकारी सदस्य सचिव 


४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग -४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ मधील प्रकरण २.९.४ अनुसार स्थानिक स्तरावर 
(विभागीय/जिल्हा स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालय) खरेदी प्रक्रिया राबविण्यासाठी खरेदीदार 
विभागाने समिती गठीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांनी 
विभागीय स्तरावर व जिल्हास्तरावर खरेदी समिती स्थापन करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही 
करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२४/प्र.क्र.०२/नोंदणी शाखा, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७"/५/.॥8॥१/89॥॥9.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९१८५६५७१००६ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KRISHNAKANT T KADAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 
CIVIL SUPPLIES AND CONSUMERS PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6eece3a03b079daf397bbab37ee73e01a1 bfe0052eb 


b85c86842ad7508c602fd, postalCode=400032, 
st=Maharash 
serialN 


Jaras| tra, 
jumber=696797 AASF8E848 1 59068E22B7A23EE41F0635 
CFD31C6D997F80E4DD3CC 13669, cn=KRISHNAKANT T 
KADAM 
Date: 2024.02.29 19:06:36 +05'30' 
अवर सचिव, AERTS शासन 
> 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 

४. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

५. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

८ . संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

१२. उप सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (उद्योग-४), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) 

१४. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

१५. सर्व उप नियंत्रक, मुंबई/ठाणे. 

१६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

१७. प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

१८. परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर / औरंगाबाद. 

१९. सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच 

२०. सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


